सन 2023-202’ या आर्थिक वर्षाकरीता 

“००२९-जमीन महसूल” व “०८५३-गौणखनिज 

उत्खनन नियमापासून मिळणाऱ्या जमा रकमा” 

यांचे एकत्रित उद्दिष्ट निश्चित करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरईव्ही-०४२३/प्र.क्र.२१/टी 
१ला मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक:- २१ जुले, २०२३ 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. गौखनि-१०/०६२२/प्र.क्र.१७९/ख-२,दि.२६ मे, २०२३ 
प्रस्तावना :- 
राज्य शासनास दरवर्षी विविध बाबींद्वारे महसूल प्राप्त होत असतो. त्यासाठी वित्त विभागाकडून सर्व 

संबंधित प्रशासकीय विभागांना महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट निश्चित करुन दिले जाते. त्यानुसार दरवर्षी महसूल 
विभागाच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयांकडून वसूल करण्यात आलेला महसूल “००२९-जमीन महसूल” 
आणि “०८५३-गौण खनिज उत्खनन नियमापासून मिळणाऱ्या जमा रकमा” या मुख्य लेखाशीर्षाखाली जमा 
केला जातो. वित्त विभागाकडून देण्यात आलेले महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट विचारात घेऊन सन २०२३-२०२४ या 
आर्थिक वर्षात उक्त लेखाशीर्षाखाली सर्व विभागीय आयुक्‍त व जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी 
अभिलेख, पुणे यांच्यासाठी महसूल वसुलीचे एकत्रित उद्दिष्ट निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाकरीता “००२९-जमीन महसूल” आणि “०८५३-गौण खनिज 
उत्खनन नियमापासून मिळणाऱ्या जमा रकमा” या लेखाशीर्षांखाली जमा होणाऱ्या महसूल वसुलीचे एकूण 
रू.७२९५.१० कोटी इतके एकत्रित उद्दिष्ट राज्यस्तरावर निश्चित करण्यात येत आहे. सर्व विभागीय आयुक्‍त व 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांच्याकरीता सदर उदिष्टाची विगतवारी खालीलप्रमाणे 


राहील :- (रुपये कोटीत) 
अ. क्र. विभाग ००२९-जमीन ०८५३- गौणखनिज सन २०२२-२०२३या 
महसूल उत्खनन नियमापासून वर्षाकरीता महसूल 
मिळणाऱ्या जमा रकमा | वसुलीचे एकत्रित उद्दिष्ट 
| १ | Pre २७९३.१६ ६०२.०० ३३९५.१६ 
२ नाशिक २८९.८० ३६९.६० ६५९.४० 
३ पुणे ५५०.०० ५२३.६० १०७३.६० 
४ औरंगाबाद १८०.५० ५०९.६० ६९०.१० 
षु अमरावती १५४.८० ३४१.६० ४९६.४० 
& नागपूर २८३.१० ४५३.६० ७३६.७० 
७ । जमाबंदी आयुक्‍त २४३.७४ शिश २४३.७४ 
आणि संचालक, 
भूमी अभिलेख पुणे 
एकूण ४४९५.१० २८०० ७२९५.१० 


शासन निर्णय क्रमांकः आरईव्ही-०४२३/प्र.क्र.२१/टी 


२. वरीलप्रमाणे दिलेल्या उद्दिष्टांचे जिल्हानिहाय वाटप त्या त्या जिल्ह्याची वसुलीची क्षमता विचारात 
घेऊन विभागीय आयुक्‍त यांनी करावे. तसेच निश्चित केलेल्या उद्दिष्टानुसार महसूल वसुलीचा नियमित मासिक 
आढावा घेण्यात यावा व त्याबाबत पूर्ण झालेल्या महिन्याचा महसूल वसुलीचा अहवाल त्यापुढील महिन्याच्या ५ 
तारखेपर्यंत शासनास सादर करण्यात यावा. 

३. शासनाने वरीलप्रमाणे निश्चित केलेल्या महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन 
३१ मार्च, २०२४ पुर्वी साध्य करण्यात यावे. त्यासाठी खालील सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना सर्व 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सर्व विभागीय आयुक्‍त व जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांनी 
आपले स्तरावरुन द्याव्यात. 

अ) विभागातील जमेच्या नोंदी कोषागारातील आणि लेखापरिक्षा कार्यालयातील नोंदीशी मेळ 
जमविण्याऱ्या असाव्यात. त्यासाठी जमा रकमांचा कोषागार कार्यालयाशी नियमित ताळमेळ घालण्यात यावा व 
जमा रकमांचा कोषागार कार्यालयाशी ताळमेळ घेतल्याचे प्रमाणपत्र विभागीय आयुक्‍त कार्यालयामार्फत दरमहा 
शासनास desktrev.mu-mh@gov.in या इमेल वरन चुकता सादर करण्यात यावे. 

ब) महसूल वसुलीच्या अचूक आकडेवारीसाठी “००२९-जमीन महसूल” आणि “०८५३-गौण खनिज 
उत्खनन नियमापासून मिळणाऱ्या जमा रकमा” या लेखाशीर्षांच्या योजना संकेतांकानुसारच महसूलाची रक्‍कम 
शासन जमा करण्यात यावी. सदर योजना संकेतांकाव्यतिरिक्‍त इतर योजना संकेतांकानुसार शासनजमा 
करण्यात येणा-या महसूलाची आकडेवारी उक्त लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात येणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


क) क्षेत्रीय कार्यालयाकडून वसूल करण्यात येणा-या महसूल वसुलीच्या रकमा “ग्रास (GRAS)” 
WISER शासन जमा करण्यात याव्यात. अन्य कोणत्याही मार्गाने सदरच्या रकमा शासन जमा करण्यात 
येणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी, अन्यथा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांना जबाबदार धरण्यात 
येईल. 

सदर झशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२११५२४०७३४१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by DAMODAR SITARAM DALVI 


gi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
D AM D A R AND FOREST DEPARTMENT, ICode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=ef72079fa46879¢38e60468 1 191069c57000e73e7870074 
8258ef729095f84d9, 


pseudonym=BE93AB4B23CF 1C55F36A3252361840B3FE382648, 
| T A RAM D A LVI serialNumber=F62A7252ED770981B2324209ADC4D21C5F260D6 
817740E3A114E91E153B61422, cn=DAMODAR SITARAM DALVI 


(दामोधर दळवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
२) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे 


प्रत :- सर्व जिल्हाधिकारी यांना माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
प्रतिलिपी - 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
२) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
) मा.महाळेखापाल 9/2 (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरईव्ही-०४२३/प्र.क्र.२१/टी 


षु मा.महाळेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


) 
&) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
७) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
८) अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, 


मुंबई-४०००३२. 
९) सहसचिव (साधनसंपत्ती), वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१० कार्यासन “ब-१/ख-२” महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
११ fasted, टी कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


KKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


